महाराष्ट्र राज्य काजू मंडळासाठी 
अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यासाठी नवीन 
लेखाशिर्ष उघडण्यास मंजूरी देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्रोद्योग विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: कृबास-०५२३/प्र.क्र.१८९/२१-स 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक:- ०५ फेब्रुवारी, २०२४ 


संदर्भ :- १.कृषि,पश्ुसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, शासन निर्णय 
क्र.काविधो-२०२०/प्र.क्र.१७६९-अे, दि.१६.०२.२०२३. 
२. सहकार, पणन व वस्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय क्र.:कृबास-०५२३/ 
प्र.क्र.१८०/२१-स, दि.१६.०५.२०२३. 


प्रस्तावना:- 

कृषी व पदुम विभागाने संदर्भ क्र.१ येथील दि.१६.०२.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये 
महाराष्ट्रातील काजूच्या सर्वकष विकासासाठी काजू फळ पिक विकास योजना लागू 
करण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यास अनुसरुन संदर्भ क्र.२ येथील दि.१६.०५.२०२३ 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये राज्यातील काजू फळ पिकाच्या विकासाकरिता “महाराष्ट्र राज्य काजू 
मंडळ” स्थापन करण्यास मान्यता fest आहे. सदर महाराष्ट्र राज्य काजू मंडळाकरिता 
अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यासाठी नवीन भांडवली लेखाशीर्ष उघडण्याची बाब विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 
महाराष्ट्र राज्य काजू मंडळासाठी अर्थसंकल्पिय तरतूद करणेकरीता खालीलप्रमाणे 
नवीन भांडवली लेखाशिर्ष उघडण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे:- 


लेखाशिर्ष-मराठी लेखाशिर्ष-इंग्रजी 

मागणी क्रमांक व्ही- 3 Demand No.V-3 
४४३५, इतर कृषिविषयक कार्यक्रम यावरील | 4435- Capital Outlay on Other 

मांडवली खर्च Agricultural Programmes, 

णात aaa 01, Marketing and Quality Control, 
०१, पणनव गुणवत्ता नियंत्रण 190, Investments in Public Sector and 
१९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर Other Undertakings 

उपक्रमातील गुंतवणुका (01) Cashew Fruit Crop Development 
(०१ काजू फळ पिक विकास योजना नधा 

महाराष्ट्र राज्य काजू — (01)(01), Maharashtra State Cashew 

(०१)(०१) महाराष्ट्र राज्य काजू मडळ पतवोत 

(१००% राज्य योजना) (कार्यक्रम) (100% State Scheme) (Scheme) 
( 8834 002%) ५४, गुंतवणुका (4435 0084) 54, Investments 


शासन निर्णय क्रमांकः कृबास-०५२३/प्र.क्र.१८९/२१-स 


२. हा शासन निर्णय महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) एक महाराष्ट्र, मुंबई यांच्या 
अनौपचारिक संदर्भ क्र.१०६/२०२३-२४/८५१, दि.०६.११.२०२३ अन्वये, नियोजन विभागाच्या 
अनौपचारिक संदर्भ क्र.४७६/२०२३/का-१४३१, दि.२३.११.२०२३ व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक 
संदर्भ क्र.६९०/२०२३/व्यय-२, दि.१०.११.२०२३ अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www-.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०२०५१७३३२३२१०२ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by MADHAVI SANDEEP SHINDE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

M A D H AV | ou=COOPERATION MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=020531e249e88fe7 4bf6db805f42944e7f29bc0ba613 
4c83c1f183b8cc27f2ff, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=4CB1CBBD6A4EE442FDAA6C1B358BF61FEAF9 

S A N D F F Pp S H | N D E AEFC16E8F39E9EE1DO6B9E8A7AS9, cn=MADHAVI SANDEEP 
SHINDE 
Date: 2024.02.05 17:33:02 +05'30' 


(माधवी सं. शिंदे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) पणन संचालक, पणन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

) कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, पुणे. 

) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखापरीक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/ नागपूर. 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)(/॥_0 Section),9, महाराष्ट्र, मुंबई. 

) महालेखापाल, (लेखापरीक्षा) १/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
) 

) 

) 

) 


निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

संचाळक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, बृहन्मुंबई. 

वित्त विभाग (व्यय-२/अर्थसंकल्प-८), मंत्रालय, मुंबई. 

qo) नियोजन विभाग (कार्या.१४३१), मंत्रालय, मुंबई. 

99) कार्यासन-१६-स, १७-स, रोखशाखा, सहकार, पणन व gale विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२) निवडनस्ती /२१-स. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


